सर ज.जी.समुह रुग्णालये, मुंबई या संस्थेस सन 
२०२३-२४ या वित्तीय वर्षात राज्य योजनेंतर्गत 
यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदीस प्रशासकीय 
मान्यता प्रदान करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक : यंत्रख-२०२४/प्र.क्र.१२८/प्रशा-१, 
गोकुलदास तेजपाल रुग्णालय आवार, नवीन गो.ते.संकुल, 
९ वा मजला, मंत्रालय, मुंबई -४०० ००१ 
दिनांक : १४ फेब्रुवारी, २०२४ 


वाचा: १) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/ 

भाग-॥ / उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ 

शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/ 

आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७ 

शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक संकीर्ण-२०१६/ 

प्र.क्र.२१५/ उद्योग-४, दिनांक २४.०८.२०१७ 

४) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०२१/प्र.क्र.८/ 
उद्योग-४, दिनांक ०७.०५.२०२१ 

५) आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र फाईल क्रमांक-)॥/॥९१- 
2209.9/19§/2028-PROC 9 दिनांक ०७.०२.२०२४ 


डॉट 


AN 
— 


शासन निर्णय : 


विभागाच्या नियंत्रणाखालील सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षात राज्य योजनेंतर्गत सर 
ज.जी.समुह रुग्णालये, मुंबई या संस्थेकरीता एकूण रुपये ८,१०,००,०००/- (रुपये आठ कोटी दहा 
लक्ष फक्तसर्व करांसहित ( इतक्या किंमतीची क्ष-किरणशास्त्र विभागाकरिता सदर यंत्रसामुग्री व 
साधनसामुग्री स्थापित करण्यासाठी संचालनालयाने प्रस्तावित केले आहे. 


अ.क्र. | यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्रीचे नाव नग  । प्रती नग किंमत । एकूण किंमत 


संख्या (सर्व करांसहित) | (सर्व करांसहित) 


१ हाय एंड एमए डीजीटळ १००० | ८,१०,००,०००/- | ८,१०,००,०००/- 
morn मशीन विथ बाय बँक 
ऑफ ओल्ड एक्सरे मशीन विथ फुल्ल - 
टर्न की अँण्ड एअर कंडीशनिंग विथ 
कनेक्टीव्हीटी विथ  एक्झीसटींग 
सिस्टीम .एस.एसी.पी 


एकूण व्यि ८,१०,००,०००/- 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२४/प्र.क्र.१२८/प्रश्ा-१ 


उपरोक्त संस्थेकरीता उक्त नमूद यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदी करण्याकरीता या 


शासन निर्णयान्वये पुढील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मंजूरी देण्यात येत आहे. 


अटी :- 


१) 


सदर प्रशासकीय मान्यता सन-२०२३-२४ या वित्तीय वर्षात राज्य योजनेंतर्गत अनुदान 
उपलब्धतेच्या अधीन राहून किंवा पुरवणी मागणीद्वारे उपलब्ध होणाऱ्या निधीतून प्रदान 
करण्यात येत आहे. 


सदर विषयी "शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची 
नियमपुस्तिका" याबाबत उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने निर्गमित केलेल्या शासन 
निर्णय क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-|॥/उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ व अनुषांगिक 
शासन निर्णयांमध्ये नमूद केलेल्या विहीत कार्यपध्दतीचे अनुपालन करण्यात यावे. 


प्रशासकीय मान्यता देताना प्रस्तावित खरेदीचे दर हे अंदाजित आहेत. त्यामुळे खरेदी 
प्रक्रियेअंती दर निश्चित करण्यात यावेत. सदर दर हे बाजारभावापेक्षा कमी असल्याबाबत 
आणि संबंधित पुरवठादाराने याबाबींचा इतर ठिकाणी ज्या दराने पुरवठा केला आहे, त्या 
दरापेक्षा जास्त नसल्याबाबतची खातरजमा आयुक्त (वैद्यकीय शिक्षण) तसेच संबंधित 
अधिष्ठाता यांनी करावी. 


सदर यंत्रसामुग्रीची आवऱ्यकता असल्याचे व त्याची किंमत बाजारभावापेक्षा जास्त 
नसल्याची खात्री आयुक्त (वैद्यकीय शिक्षण) तसेच संबंधित अधिष्ठाता यांनी करावी. 


सदर यंत्रसामुग्रीची विनिर्दिष्टे व्यापक, सर्वसमावेशक असून त्यानुसार साधनपुरवठा करु 
शकणारे किमान तीन उत्पादक/पुरवठादार यांचेकडून तीन निविदा प्राप्त होऊ हकतील 
अशा प्रकारची आहेत, असे आयुक्‍त (वैद्यकीय शिक्षण) व संबंधित अधिष्ठाता यांनी प्रमाणित 
करावे. 


प्रस्तावित यंत्रसामुग्रीचा समावेश इतरत्र कोणत्याही प्रस्तावात अंतर्भूत केलेला 
नसल्याबाबत व सदर साधनसामुग्री संबंधित संस्थेस आवश्‍यक असल्याबाबत आयुक्‍त 
(वैद्यकीय शिक्षण) व संबंधित अधिष्ठाता यांनी खात्री करावी. 


सदर विषयी यंत्रसामुग्री खरेदीबाबत निर्णय घेताना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात 
आलेल्या SAAS मंजूर अनुदानाच्या तरतूदीपेक्षा जास्त खर्च केला जाणार नाही 
याची दक्षता घ्यावी. 


उपरोक्त ara निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ मधील 
परिच्छेद क्रमांक 3.9.2 "किंमतीचा अंदाज व किंमतीचा वाजवीपणा" या शीर्षकाखालीळ 
परिच्छेद क्रमांक ३.१.२.१ मधील तरतूदीचे राज्यस्तरीय खरेदी समितीने अनुपालन करावे. 


सदर यंत्रसामग्री टर्न की तत्वावर खरेदी करावयाची असल्याने या विभागाचा शासन निर्णय 
क्र.आयएचएन-२०१९/प्र.क्र.२९३/प्रशा-१, दिनांक: ०७ मार्च, २०१९ मधील कार्यपध्दती 
राबवून यंत्रखरेदी करण्यात यावी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२४/प्र.क्र.१२८/प्रश्ा-१ 


qo) उपरोक्त यंत्रसामुग्रीची एकाच महाविद्यालयात दुबार खरेदी (द्विरुक्ती) होणार नाही याची 


खात्री आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण यांनी करावी. 


२. या प्रयोजनासाठी येणारा खर्च खालील लेखाशीर्षातंर्गत मंजूर करण्यात आलेल्या 


अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


४२१० - 
03 - 

$ fe) षु = 

(00) (३७) - 


षु २ = 


मागणी क्रमांक : एस-०४ 

वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यावरील भांडवली खर्च 

वैद्यकीय शिक्षण, प्रशिक्षण व संशोधन 

विषम चिकित्सा-राज्ययोजनांतर्गत योजना 

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालये यांचे बळकटीकरण व 
श्रेणीवर्धन आणि यंत्रसामुग्री 

यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री (४२१० १६२९) 


३. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१२३/ 
विनियम, दिनांक १७.०४.२०१५ अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१, उप विभाग- 


२, अनुक्रमांक-३, नियम क्रमांक-७ अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये 


निर्गमित करण्यात येत आहे. 


छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०२१४१४००००२४१३ असा आहे. हा आदेशा 


डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रति, 


Av A -O 


Cc 
ae 


xn ०८ 
"प. प. व. > Se क 


S 


SUDHIR: 
JAYA SHETTY: 


(सुधीर जया ]ोट्टी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


आयुक्‍त (4.81), वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई 
महालेखाकार - १/२ (लेखा परिक्षा /लेखा व अनुज्ञेयता ) महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 
संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई 


अधिष्ठाता, सर ज.जी.समुह रुग्णालये, मुंबई 
निवासी अधिकारी,मुंबई 

अधिदान लेखा अधिकारी, मुंबई 

निवडनस्ती (प्रहा-१) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


